प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ 
यांच्या सर्वसाधारण बदल्या, सन-२०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८८/१८/ तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ जून, २०१८ 
शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजूरीने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
सेवेतील प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन व तत्सम संस्था या संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या नियम ४(५) नुसार 
खालील प्रमाणे करण्यात येत आहेत. 


अनु  । प्राचार्याचे नांव व सध्या कार्यरत बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्रमांक असलेल्या संस्थेचे नांव 


eed Q 3 (10001: 
a डॉ. धर्मपाल नारायण शिंगाडे, | शासकीय निवासी महिला प्रशासकीय बदली 
शासकीय तंत्रनिकेतन, तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 
अमरावती. 


२ | डॉ.राजेंद्र पांडुरंगजी मोगरे, । शासकीय तंत्रनिकेतन, अमरावती. । विनंती बदली 
शासकीय निवासी महिला 
तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 


०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या प्राचार्याना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता 
व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. 


०३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

(9) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्राचार्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेमधून तात्काळ 
कार्यमुक्त होऊन बदली झालेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. सर्व प्राचार्यांनी पर्यायी अधिकारी हजर होण्याची 
वाट न पाहता संस्थेतील ज्येष्ठ विभाग प्रमुख/अध्यापक यांच्याकडे प्रभार सोपवून बदली झालेल्या 
संस्थेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

(२) पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. बदलीच्या 
आदेझात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली -४३१८/प्र.क्र.८८/१८/ तांशि-७ 


३) बदली झालेल्या प्राचार्याची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पुर्वमान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात येवू 


(3) 


नये. 


सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व प्राचार्याचे 


कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक ३० जून, २०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या 
कार्यरत असलेल्या संस्थेने काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या संस्थेकडून 
काढण्यात येवू नये. सदर वेतन संबंधित अधिकारी बदलीच्या संस्थेत रुजु झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या 
संस्थेने काढावे. दिनांक ०१ जुलै, २०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या संस्थेतील 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना ARNT: जबाबदार धरण्यात येईल. 


(4) हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेले प्राचार्य कार्यमुक्त होऊन बदलीच्या ठिकाणी रुजू 


०४. 


झाल्याबाबतची माहिती तंत्रशिक्षण संचालनालयाने या विभागास कळवावी. 
सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१९१७४१४९२९०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by Sudhir Jaya Shetty 


. 
h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 
uanir Jaya e 0032 विनया 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456fle1 
8621259178305, 


IN 1d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd7 
h e 816002b4afoffbfl 11147, cn=S 
ate: 2018, 


06.19 17:44:46 +05'30 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित प्राचार्य (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 


प्रत, 


०८-५७ A -O 


मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
उप सचिव (तांशि), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचाळनाळलय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


७. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई, 

८. सर्व सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय. (तंत्र शिक्षण संचाळनालया मार्फत), 

९. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, संबंधित संस्था ( संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालया मार्फत), 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/यवतमाळ, 


(वरील अ. क्र. ९, १० व ११ यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत - जास्त दि. ३० जून, २०१८ पर्यंतचे वेतन सध्या 
कार्यरत असलेल्या संस्थेमार्फत अदा करावयाचे आहे. त्यानंतरचे वेतन बदली झालेल्या संस्थेमार्फत 
अदा करावयाचे आहे. सदर सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.. 


१२. निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


